Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


HAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


चा 


रण्य 


व 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक १४ मार्च, २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


आदेश 


नगर 


त 


क्रमांक टिपीएस - २८१६- १४७-प्र . क्र .८१- २०१६- नवि -३० . 

ज्याअर्थी, अमरावती शहराची भागशः सुधारित विकास योजना शासनाचे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना , क्र . टिपीएस -२८९२-११६०- सी . आर. ९०-९२ 
( बी ) युडी- १३, दिनांक ०४ डिसेंबर १९९२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आली आहे .( यापुढे ज्यास 
“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या मौजा बडनेरा , ता . जि . अमरावती सर्व्हे क्र . १९३/ १अ , क्षेत्र 
० .४० हे . क्षेत्रावर लगतच्या जमिनीसह ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आ .क्र . ४०२-डिस्पेनसरी व मॅटर्निटी होम ” ( यापुढे “ उक्त 
आरक्षण " असे संबोधिले आहे ) प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने (यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०११ रोजी नोटीस बजावून उक्त जागा उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये नोटीस बजावल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने , उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ४७१६- २०१२ 
मध्ये दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार उक्त आरक्षण उक्त ०.४० हे . क्षेत्र जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे आदेश निर्गमित करणे 
आवश्यक आहे . 
अ-एक- अ- १-( १३७२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन अमरावती शहराच्या सुधारित विकास योजनेतून 
“ आ .क्र . ४०२- डिस्पेन्सरी व मॅटर्निटी होम ” हे आरक्षण खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत 
आहे . अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू-वापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये “ आ .क्र . ४०२-डिस्पेन्सरी व मॅटर्निटी होम ” या आरक्षणाचेव्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , 
अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे ; 


परिशिष्ट 
सर्व्हे नं / गट नं 


अ.क्र . मौजे तालुका व जिल्हा 


( १ ) 
१ 


( २) 

मौ . बडनेरा , 
__ ता .जि . अमरावती 


( ३) 
सर्व्हे क्र . १९३/ १अ 


जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील 

आरक्षण 
( ४) 
०. ४० हेक्टर आर आ .क्र . ४०२-डिस्पेन्सरी 

व मॅटर्निटी होम 
( भागशः ) 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर ( कायदे व नियम ) येथे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai - 400 032, dated the 14th March, 2017 . 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

ORDER 
No . TPS- 2816- 147 -CR- 81 - 2016- UD - 30 . 

Whereas, the Development Plan of Amravati (Revised ) has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 
" the said Act” ) vide Notification No . TPS - 2892 - 1180 - CR - 90 -92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December, 1992 and 
it has come into force with effect from 25th February , 1993 , (hereinafter referred to as “ the said Devel 
opment Paln ” ); 


And Whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 0 . 40 Hector of Mauja Badnera , 
Tq . Dist- Amravati , Survey No . 193 / 1A, more particularly described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said land”), is a part of Reservation “ Site . No . 402 - Dispensary and 
Maternity Home (hereinafter referred to as “ the said Reservation ”), 

And whereas , the said land has not been acquired by AmravatiMuncipal Corporation (hereinafter 
referred to as “ the said Corporation ”) within ten years from the date on which the said Development 
Plan came in to force ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


३ 


And whereas, the owners of the said land , issued a notice dated 12 - 09 - 2011 under sub - section (1) of 
Section 127 of the said Act to the said Corporation , being the Planning Authority , informing that the said 
land has not been acquired by the said Corporation , within the stipulated period ; 

And whereas , even after service of the said notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within a period of twelve months from the date of the service of said notice under sub - section 
( 1) of Section 127 of the said Act, by the said Corporation ; 

And whereas , the Hon ble High Court of Judicature at Nagpur Bench in Writ Petition No. -4716 of 
2012 filed by the owners of the said land has vide its order dated 20th September 2013 , held that the said 
reservation to the extent of the land has been lapsed , under Section 127 of the said Act; 

And whereas it is accordingly expedient to notify that parts of the Reservation " Site No . 402 
Dispensary and Maternity Home” to the extent of the said land has been lapsed . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -Section (2 ) of Section 127 of the said Act, 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that 
part of the Reservation " Site . No . 402 - Dispensary and Maternity Home” , to the extent of the said land , as 
specified in the schedule hereunder, stands lapse and the said land is available to the owner for the 
purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Develop 
ment Plan . 


A copy of the part plan showing the area which has been lapsed from the reservation vide this order 
is available in the office of the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati 
during office hours on all working days for inspection of public for one month . 


SCHEDULE 


Sr . No. Mouja . Tq ., Distt 


Survey No. ) 

Gut No . 


Area of the 

Land 


( 1) 
1 


(2 ) 
Mouja -Badnera , 

Tq. Dist 
Amravati 


(3 ) 
Survey No.- 

193 / 1A 


(4 ) 
0 . 40 Hect. 


Reservation of 
Development 

Plan 

(5 ) 
" Site No -402 
Dispensary and 
Maternity Home” 

(Part) 


This order shall be made available on www .maharashtra . gov . in .website ofGovernment of Maharashtra 
at ( कायदे /नियम ) option. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


HTT 9 - 31 ( 37 . fd . g .), H . ST . PT ., 37 . sh . 994 . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


SpHİCH - 37061- 9 - 919 - ch | la - & 9 -2090 . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की, यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 


पक्ष 


नांव 


( २) 


( ४ ) 


_ (६ ) 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या शिवसेना व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे आघाडी/ गटाचा गटनेता व सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 

अनुसूची 

नगर परिषद , आर्णी 
अ.क्र . नगर परिषद वडिलाचे/ कायमचा पत्ता 

प्रभाग क्र . आघाडी नेत्याचे 
सदस्याचे नांव 

पतीचे नांव 
( १) 
सौ . अर्चना मंगाम 

अमोल शिवाजी नगर , आर्णी शिवसेना थेट नगराध्यक्ष 
सौ . मंगला ठाकरे 

रमेश ग्रिन पार्क , आर्णी शिवसेना प्रभाग क्र . ३ ( ब ) 
श्री . निलेश गावंडे 

हनुमान चौक ,आर्णी शिवसेना प्रभाग क्र . ९ ( ब ) 
श्री . लक्ष्मण पठाडे नारायण नंदनवन कॉलनी , आर्णी शिवसेना प्रभाग क्र . ३ ( अ ) 
सौ . सिंधु पारधी 

संतोष कोळवन, आर्णी शिवसेना प्रभाग क्र . ९ ( अ ) 
श्री . राजु विरखेडे 

पांडुरंग शिवाजी नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 
श्री . आरीज बेग 

हाफीज मुबारक नगर, आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . २ ( ब ) श्री . आरीज हाफीज बेग 
श्री . अनवरखान पठाण सरदारखान शास्त्री नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( ब ) 
९ श्री . कादर इसाणी 

अजीज माहुर चौक , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 
१० सौ . सुषमा सुरटकर गजानन संभाजी नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . २ ( अ ) 
११ श्री . सुरेखा मेंडके 

मोहन शास्त्री नगर ,आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( अ ) 
१२ सौ . अनिता भगत 

सुनिल हनुमान चौक , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ७ ( अ ) 


रमेश 


ormsosoovoooñ 


दिनांक ४ जून २०१७. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६ . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ -नपाप्र - कावि- २६३ - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या , अपक्ष गटाचे गटनेता व सदस्याची नांवे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 


अनुसूची 


नगर परिषद , दिग्रस 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


अ . क्र . नगर परिषद सदस्याचे 

नांव 


गट नेत्याचे 

नांव 


शाप 


( ७) 


अपक्ष 
अपक्ष 


श्रीमती सदफजंहा 
मोहम्मद जावेद 


Cornoowou 


वडिलाचे/ कायमचा पत्ता 
पतीचे नांव 

( ४ ) 
मोहम्मद जावेद वहाब नगर , दिग्रस 

पांडुरंग संभाजी नगर, दिग्रस 
खान हाजी गुलाब खान संभाजी नगर , दिग्रस 

चंदन वाल्मीकी नगर , दिग्रस 
शेख मुस्ताक वहाब नगर , दिग्रस 
__ _ उमर मोतीनगर , दिग्रस 
सैय्यद मुर्तजा वहाब नगर, दिग्रस 
शेख मुस्ताक वहाब नगर, दिग्रस 


श्रीमती सदफजंहा 
सौ . मंगला जामकर 
नुरमोहम्मद 
सौ . लक्ष्मी कलोसे पवार 
शेख जावेद 
सैय्यद अक्रम 
खुर्शीदबानो 
फिरोज अहेमद 


अपक्ष 
अपक्ष 


थेट नगराध्यक्ष 
प्रभाग क्र . ८ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ८ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ५ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ९ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १० ( अ ) 
प्रभाग क्र . १० ( ब ) 


अपक्ष 


अपक्ष 


अपक्ष 


अपक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


५ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि- २६४- २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , दिग्रस नगरपरिषदेमध्ये शिवसेना या पक्षाचा मुदतीत स्थापन झालेला गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार 
प्रसिध्द करीत आहे . 

अनुसूची 

नगर परिषद , दिग्रस 
अ . क्र . नगर परिषद वडिलाचे 

कायमचा पत्ता 

पक्ष प्रभाग क्र . 

गट नेत्याचे 
सदस्याचे नांव पतीचे नांव 

नांव 
(२ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . बाळु जाधव पुंडलीक केशव नगर , दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . १ ( A ) 
सौ . रुपाली भोयर अजय 

विश्व शांती नगर , दिग्रस । शिवसेना प्रभाग क्र . १ ( B) 
श्री . वसंतराव मडावी लक्ष्मणराव शिवापुर ,दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ३ ( A ) 
सौ . ज्योत्सना काळे रमाकांत 

गुरुदेव नगर, दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ३ ( B ) 
श्री . कैलास जाधव तानसा 

विठ्ठल नगर, दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ४ ( A ) 
श्री . अजिंक्य मात्रे गणेशराव दुर्गामाता चौक , दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ६ ( B) श्री . अजिंक्य 

गणेशराव मात्रे 
७ सौ . वैशाली दुधे विठोबाजी बारीपुरा , दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ६ ( A ) 
सौ . निर्मला चांदेकर तुकाराम 

देव नगर , दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ७ ( A) 
९ श्री . केतन रत्नपारखी 

देव नगर , दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ७ ( B ) 
१० सौ . मंदाताई गाडे हिम्मतराव गांधी नगर, दिग्रस शिवसेना प्रभाग क्र . ७ ( C ) 
दिनांक ३ जून २०१७ . 


( ५ ) 


( ७ ) 


श्री 


ते 


Gormsoowoooo 


हेमंत 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११८ 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र- कावि - २६९ - २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 

__ अनुसूची 

नगर परिषद , आर्णी 
अ . क्र . नगर परिषद वडिलाचे/ कायमचा पत्ता 

पक्ष प्रभाग क्र . 

गट नेत्याचे 
सदस्याचे नांव पतीचे नांव 

नांव 
( १ ) 

( ४ ) 
१ श्री . शंकर वाघमारे लोणा दत्तरामपुर, आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . १ ( A ) 
२ सौ . ज्योत्सना ठाकरे शिवकुमार देऊरवाडी , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . १ ( B ) 
३ सौ . अंजली खंदार संदीप जिजाऊ नगर , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ४ ( B ) 
४ श्री . निलंकुश चव्हाण मेडसिंग गांधीनगर , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ५ ( A ) 
५ सौ . स्वाती व्यव्हारे संजय अमराईपुरा , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ५ ( B ) 
६ सौ . सुनिता चिल्लरवार गणेश गांधीनगर , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ५ ( C ) 
७ सौ . उमा शिवरामवार राजेंद्र शिंपी पुरा , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ८ ( A ) 
८ श्री .चिराग शाह जितेंद्र जुने तहसिल चौक , आर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्र . ८ ( B ) श्री . चिराग जितेंद्र शाह 


__ ( २) 


( ६ ) 


अ- एक - अ- २-( १३७२). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २७१ - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या शिवसेना पक्षाचा गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे. 


अनुसूची 


नगरपरिषद , आर्णी 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


वडिलाचे 
पतीचे नांव 

( ३ ) 


आघाडी नेत्याचे 

नांव 


० 


( ४ ) 


( ५ ) 


( १) 
१ 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 

(२ ) 
सौ . अर्चना मंगाम 
श्री . लक्ष्मण पठाडे 
सौ . मंगला ठाकरे 
सौ .सिंधुताई पारधी 
श्री . निलेश गावंडे 


अमोल 


नारायण 


लक्ष्मण नारायण पठाडे 


ccww० 


रमेश 


शिवाजी नगर , आर्णी 
नंदनवन कॉलनी , आर्णी 
ग्रीन पार्क , आर्णी 
कोळवण , आर्णी 
हनुमान चौक , आर्णी 


शिवसेना 
शिवसेना 
शिवसेना 
शिवसेना 
शिवसेना 


नगराध्यक्ष 
प्रभाग क्र . ३ ( A) 
प्रभाग क्र . ३ ( B ) 
प्रभाग क्र . ९ ( A ) 
प्रभाग क्र . ९ ( B ) 


संतोष 
रमेश 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२० . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र- कावि - २७३ - २०१७ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत 


आहे. 


अनुसूची 
नगर परिषद , आर्णी 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 


वडिलाचे/ 
पतीचे नांव 

( ३ ) 


आघाडी नेत्याचे 

नांव 
( ७ ) 


(२ ) 


( ४ ) 


. 


सौ . सुषमा सुरटकर 
श्री . आरीज बेग 
श्री . राजु विरखेडे 
श्री . अनवरखॉन पठान 
सौ . सुरेखा मेंडके 
सौ . अनिता भगत 
श्री . कादर इसाणी 


गजानन 
हाफीज बेग 
पांडुरंग 
सरदारखॉन 
मोहन 


6Mcc 


संभाजी नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . २ ( A ) 
मुबारक नगर, आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . २ ( B ) आरीज हाफीज बेग 
शिवाजी नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ४ ( A ) 
शास्त्री नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( B) 
शास्त्री नगर , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( A ) 
हनुमान चौक , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ७ ( A ) 
माहुर चौक , आर्णी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ७( B ) 


सुनिल 


अजीज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


७ 


पक्ष 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १२१ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २७५ - २०१७ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 

अनुसूची 

नगर परिषद , उमरखेड 
अ . क्र . नगर परिषद वडिलाचे/ 

कायमचा पत्ता 

प्रभाग क्र . 

आघाडी नेत्याचे 
सदस्याचे नांव पतीचे नांव 
( १ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ७ ) 
शेख जलील अहेमद उस्मान ताजपुरा वार्ड, उमरखेड ए . आय. एम. आय. एम . प्रभाग क्र . १२ ( A) शेख जलील 

अहेमद उस्मान 
सैय्यद वाहेदाबी अहेमद शाह कॉलनी , उमरखेड ए . आय. एम . आय. एम. प्रभाग क्र . १२ ( B ) 
सौ . दुर्गा डाबोडे 

रंजीत 

ताजपुरा वार्ड, उमरखेड ए . आय . एम . आय . एम . प्रभाग क्र . ११ ( A ) 
नाजेमा बी 

अखतर खाँ . ताजपुरा वार्ड, उमरखेड ए. आय. एम . आय. एम . प्रभाग क्र . ११ ( B ) 
मैमुना बी 

शेख रफीक जामा मस्जीद वार्ड, उमरखेड ए. आय. एम . आय. एम . प्रभाग क्र . ३ ( B ) 
मो . मुजीब 

अ. रहेमान जामा मस्जीद वार्ड, उमरखेड ए. आय .एम . आय. एम . प्रभाग क्र . ३ ( A ) 
सैफून्नीसा 

शेख हमीद जाकीर हुसेन वार्ड, उमरखेड ए. आय. एम . आय . एम . प्रभाग क्र . २ ( A ) 
सैय्यद अफसर सैय्यद कासम काझीपुरा, उमरखेड ए. आय .एम . आय . एम . प्रभाग क्र . २ ( B ) 


नांव 


( २ ) 


( ३ ) 


0 


.cm- 


6 


नांव 


___ ( २ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२२ . 

आदेश 
क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २७७- २०१७: 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 

अनुसूची 

नगर परिषद , उमरखेड 
अ . क्र . नगर परिषद वडिलाचे कायमचा पत्ता __ पक्ष प्रभाग क्र . 

आघाडी नेत्याचे 
सदस्याचे नांव पतीचे नांव 
( १) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . नामदेव ससाणे जयराम नाथनगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष अध्यक्ष 
२ कु . कविता खंदारे प्रल्हाद पाटील नगर, उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . १ ( A ) 

श्री . प्रकाश दुधेवार विश्वनाथ शिवाजी वार्ड , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ४ ( B ) 

सौ . अनुप्रिता देव श्रीपाद श्रीराम नगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ५ ( B ) 
५ श्री . दिलीप सुरते मधुकर टिळकवार्ड , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ५ ( A ) 
सौ . सविता पाचकोरे 

शिक्षक कॉलनी , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ८ ( A ) 
सौ . ज्योती इंगळे 

उत्तम 

नाथनगर, उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ९ ( A ) सौ . ज्योती उत्तम इंगळे 
अॅड . बाळासाहेब नाईक केशवराव वसंतनगर , उमरखेड भारतीय जनता पक्ष प्रभाग क्र . ९ ( B ) 
श्री . अरविंद भोयर 

संभाजी नेताजी सु. वार्ड, उमरखेड शिवसेना 

प्रभाग क्र . ६ ( B ) 
__ श्री . संदीप ठाकरे गणपतराव हनुमान वार्ड, उमरखेड शिवसेना 

प्रभाग क्र . ७ ( B) 
श्री . गजेंद्र ठाकरे मारोती वसंत नगर, उमरखेड 

प्रभाग क्र . ८ ( B ) 
सौ . रेखा गवळे विलास भगतसिंग वार्ड, उमरखेड शिवसेना प्रभाग क्र . १० ( A ) 

श्री . चंद्रशेखर जयस्वाल किसनलाल हनुमान वार्ड, उमरखेड राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रभाग क्र . १ ( B) 
__ श्री . अमोल तिवरंगकर दत्तात्रय जवाहर वार्ड, उमरखेड अपक्ष 

प्रभाग क्र . १० ( B ) 


< 


रामा 


6 


&2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२३. 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र- कावि - २७९ - २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर , मुदतीत स्थापन झालेल्या भाजपा या गटाचे गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करीत आहे. 


अनुसूची 


नगरपरिषद , घाटंजी 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


आघाडी नेत्याचे 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 

( २) 


वडिलाचे/ 
पतीचे नांव 
(३ ) 


नांव 


( १ ) 


( ४ ) 


( ७ ) 


महेंद्र 


घाटंजी 


भाजपा 


प्रभाग क्र . १ ( B ) सौ . अर्चना महेंद्र चिव्हाणे 


सौ . अर्चना चिव्हाणे 
सौ . विद्या काळे 


वसंतराव 


घाटंजी 


भाजपा 


प्रभाग क्र . ८ ( B ) 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १२४ . 


आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - कावि - २८१- २०१७. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८७ चे नियम ४ (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या गटाचे गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द 
करीत आहे . 


अनुसूची 


नगर परिषद , घाटंजी 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग क्र . 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 

(२ ) 


वडिलाचे/ 
पतीचे नांव 

(३ ) 


आघाडी नेत्याचे 

नांव 


( १ ) 


( ४ ) 


( ७ ) 


0 


घाटंजी 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ४ ( B) श्री . परेश शांतीलाल कारीया 


परेश कारीया 

शांतीलाल 
सौ . सारीका सोनटक्के चंद्रकांत 
सौ . वर्षा उईके राजु 


घाटंजी 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ४ ( A ) 


- 


४ 


घाटंजी 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभाग क्र . ६ ( A ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


९ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १२५ . 


आदेश 


क्रमांक - अका -१ - नपाप्र - कावि - २८३ - २०१७. - 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर, मुदतीत स्थापन झालेल्या घाटी घाटंजी शहर विकास आघाडीचे गटनेता व सदस्याची नावे खालील अनुसूचित दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द 
करीत आहे . 


अनुसूची 
नगर पंचायत , घाटंजी 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


वडिलाचे/ 
पतीचे नांव 


( ४ ) 


( ५ ) 


नगर परिषद 
सदस्याचे नांव 

( २) 
शैलेश ठाकुर 
अनिल खोडे 
सौ . सुमित्रा मोटघरे 
विजय रामटेके 
सौ . अर्चना जाधव 
सौ . अलका जळके 


अपक्ष 
अपक्ष 


oormsosw 


गुलाबसिंह 
वसंतराव 
भारत 
नामदेव 
संजय 
विनायक 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . 

आघाडी नेत्याचे 

नांव 
( ६ ) 

( ७) 
प्रभाग क्र . २ ( B ) शैलेश गुलाबसिंह ठाकुर 
प्रभाग क्र . १ ( C ) 
प्रभाग क्र . २ ( A ) 
प्रभाग क्र . ३ ( A ) 
प्रभाग क्र . ३ ( B ) 
प्रभाग क्र . ७ ( B ) 


घाटंजी 
घाटंजी 
घाटंजी 
घाटंजी 
घाटंजी 
घाटंजी 


अपक्ष 
अपक्ष 
अपक्ष 


यवतमाळ : 
दिनांक १५ मे २०१७. 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . १२६ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक जिउनियवत-नियमन- बा .स.दिग्रस - कलम - १३ ( १) (इ)-७९३१- २०१७. - 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ मधील कलम १४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीनुसार मी , गौतम वर्धन , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ. उक्त अधिनियमातील कलम १३ ( १ ) ( इ ) अन्वये नगर परिषद, दिग्रस 
यांचा प्रतिनिधी कृषी उत्पन्न बाजार समिती दिग्रस , जि . यवतमाळ येथे याद्वारे खालील परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्त करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री 
( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर नियुक्त 
करण्यात येणा - या प्रतिनिधीचे नाव 

( ३ ) 


( २ ) 


कलम १३ ( १ ) ( इ ) 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, दिग्रस , 
तालुका दिग्रस , जि . यवतमाळ. 


श्री . केतन हेमंत रत्नपारखी, 
सदस्य , नगर परिषद , दिग्रस 


यवतमाळ : 
दिनांक ३ जून , २०१७. 


गौतम वर्धन , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ. 


अ- एक - अ- ३-(१३७२). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२७ . 


वाचा : - प्राधिकृत अधिकारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . कृउबास- वाशिम- प्रक्रिया निवड- ०३ - २०१७-दिनांक १५-०५- २०१७ . 


क्रमांक जिउनि -निवडणूक - कृउबासवा - २७६८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, वाचानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वाशिम चे संचालक मंडळावर विदर्भ कृषि प्रक्रिया व पणन सहकारी संस्था मर्या., अनसिंग , 
ता .जि . वाशिम या संस्थेचे श्री . पांडूरंग तुकारामजी ठाकरे यांना प्रतिनिधी म्हणून घेण्याबाबत कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन), १९६३ चे कलम १३ (१) ( क ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या कृषि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा- या किंवा त्यांचा खरेदी -विक्रीचा व्यवहार करणा- या संस्थांमधून प्रतिनिधी निवड करुन 
एक प्रतिनिधी संचालक म्हणून राहील, अशी तरतूद आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) , १९६३ चे कलम १३ ( १ ) ( क ) नुसार रिसोड तालुक्यामध्ये इतर कृषि 
उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा- या किंवा त्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणा-या संस्था नसल्याने कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वाशिमच्या संचालकपदी विदर्भ 
कृषि प्रक्रिया व पणन सहकारी संस्था मर्या., अनसिंग, ता . जि . वाशिम चे संचालक पांडूरंग तुकारामजी ठाकरे यांचे नाव उक्त वाचानुसार जाहीर 


- 


करण्यात येत आहे. 


वाशिम : 
दिनांक ९ जून , २०१७ . 


आर . एन . कटके , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


